नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात 
येणा-या विकास कामांच्या दर्जाची त्रयस्थ 
यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षणाची सुधारीत 
व्यवस्था अंमलात आणण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ मे, २०१८ 
संदर्भ :- 
शासन निर्णय नगर विकास विभाग समक्रमांक दिनांक २८.०३.२०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


समक्रमांकित दिनांक २८ मार्च, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र “क” मधील 
अ.क्र. ३ येथील अभियांत्रिकी संस्थेचे नाव "Visvesrayya Engg College Nagpur (VIT)," 


“याऐवजी” 


"Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur (VNIT)" असे वाचण्यात यावे. 


०२. हे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१११२४०५४५३२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang oe 
Jotiba Jadhav "ना 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


9db06 12f' ffdf83e54efe7da2b1b 
5, cn=Pandurang Jotiba Jad 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


hav 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३३५/नवि-३३ 


७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई उपनगर. 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, मुंबई 

. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

१६. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा 

१७. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपंचायती 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९. निवडनस्ती, (नवि-३२). 


-O 
~ 
eo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


